महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-१७१०/प्र.क्र.२०५/पोल १, 


मंत्रालय, दिनांक १ जुन, २०१०. 


संदर्भ:- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक /पोमसं / १ / 
१० / जी.टी.-२०१०/ /१०, दिनांक /०५/२०१. 


शासन आदेश :- राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थित राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकी 


निकड विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकी 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱया विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, कलम क्रमांक v(x) व ४९ 
मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, राज्य पोलीस सेवेतील तसे! 
भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस अधीक्षक/पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त दर्जाच्ट 


खालील अधिकाऱ्याच्या त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या पदावर बदलीने नियुक्‍ती करण्या? 


येत आहेत:- 
ae घिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्ती i नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र. 
१ | श्री. निखिल गुप्ता, भापोसे, उपसंचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
पोलीस अधिक्षक, नाशिक (ग्रामीण) नाशिक (रिक्‍त पद) (पदोन्नतीने) 
२ | श्री. राजेशकुमार मोर, भापोसे, पोलीस उपायुक्त, पुणे शहर. 
(केंद्रीय प्रतिनियुक्‍्तीवरुन परत) 
नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत 
3 श्री कृष्णप्रकाश, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 


पोलीस अधीक्षक, सांगली 


श्री. सी. जे. कुंभार , भापोसे, 
पोलीस अधीक्षक, रेल्वे, पुणे 


पोलीस अधीक्षक, जळगाव (रिक्त पदी) 
| 


५ | श्री. एफ. के. पाटील, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी पुणे 
। ६ श्री. एस. ई. शिंदे, भापोसे, | पोलीस अधीक्षक, धुळे : 
उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, पुणे 
७ श्री. एस. डी. त्र्यंबके, भापोसे, पोलीस अधिक्षक,राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 


पोलीस उपायुक्‍त, मुख्यालय, नाशिक शहर | पुणे 


। 
| ८ 


| श्री. पी. एन. रासकर, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी 


ae, रा.रा.पो.बल, गट क्र.२, पुणे 


| 
i 
reel |e ey 


i 


D \new pol- STRANSFE&POSTING\G RCR205 10 SP GT 28.05 2010 iwp 


@ | श्री. एस. आर. शेलार, भापोसे. 
पोलीस उपायुक्‍त, आर्थिक गुन्हे शाखा, राज्य 
गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

१० श्री. एस. बी. फुलारी, रापोसे, 
समादेशक, रा.रा.पो.बल गट क्र.७, दौंड 


पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग 


पोलीस उपायुक्त, नाशिक शहर (रिक्त पदी) 


११ | श्री. विजय चव्हाण , भापोसे, 


उपायुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,पुणे 
पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 


१२ श्री. पी.एस.पाटणकर, भापोसे, समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.११, ACS 
| पोलीस अधीक्षक, सिंधुदुर्ग मुंबई (Raa पद) (संवर्ग पद) 

१३ | श्री.छेरिंग दोरजे, भापोसे पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई (संवर्ग पद) 
यया पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर = त ता त स्य 
१४ | श्रीमती अस्वती दोरजे, भापोसे Wella उपायुक्‍त, बृहन्मुंबई (संवर्ग पद) 

, पोलीस अधीक्षक,वर्धा 
१५ श्री. डी. वाय. मंडलिक, भापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, ठाणे शहर (संवर्ग पद) 
पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद 

। १६ | श्री. लखमी गौतम, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
, पोलीस उपायुक्त, पुणे शहर | 
। १७ श्री. आर. ए. शिसवे भापोसे, पोलीस अधीक्षक, सांगली 
| पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा 
१८ श्री. सुरेश मेकला भापोसे पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ 
पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रा.) | 
, १९ । श्री. राजेश प्रधान भापोसे, | पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रा) 
ae. पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ | 
“20 | श्री. प्रदीप देशपांडे रापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, ठाणे शहर 
| पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 

२१ | श्री. सुवेझ हक, भापोसे, | पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 


सश. जयकर. मणेते 0 तेकलकल्लक्लतत्ोलत 'श्री. जयकुमार, भापोसे, 

लात lca अधीक्षक, गडचिरोली. 
श्री. विरेश प्रभू, भापोसे, 
अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 


| अपर पोलीस अधीक्षक, सोलापूर (ग्रा.) + 


पोलीस अधिक्षक अमरावती (ग्रा.) 


श्री. मनोजकुमार शर्मा, भापोसे | पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
, अपर पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली क. य यी म 
२५ श्री. निशिथ मिश्रा भापोसे | पोलीस उपायुक्त, नागपूर शहर (संवर्ग पद) 
| eee मिलत योजना अधीक्षक, भंडारा रिक्‍त पद 
२६ श्री. संदीप्र कर्णिक भापोसे, पोलीस अधीक्षक, नांदेड 
/___|पोलीस अधीक्षक, जालना पोलीस अधीक्षक, जालना 
। २७ | डॉ.संजय अपरांती, रापोसे | अपर पोलीस अधीक्षक, रायगड. 


_|माराज्यपालांचेडीसी.  __________| मा.राज्यपालांचे ए.डी.सी. 


| 
aa 
. २८ श्री. संजय दराडे भापोसे, | पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद 


SR पोलीस अधीक्ष, उस्मानाबाद | पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद 


3 ९९ 


pol- |e TRANSFE&POSTING'G RCR205 10 SP GT 28.05 2010 Iwp 


अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्ती | वीन नियुक्तीचे ठिकाण 


श्री. स्टॅलिन बाबू भापोसे, 

पोलीस अधीक्षक, अमरावती (ग्रा.) 
| श्री. एम.बी.तांबडे, रापोसे, 
| समादेशक, भारत राखीव बटालियन, गट 


क्र.१४, औरंगाबाद 


ee 
२९ 


पोलीस अधीक्षक, लातूर 


३० पोलीस अधीक्षक, वाशिम 


३१ | श्री. एम. वाय. सिरम, रापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, नागपूर शहर (रिक्त पद) 
पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
३२ | श्री. सत्यनारायण, भापोसे, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई (संवर्ग पद) 
पोलीस अधीक्षक, नांदेड 
33 | श्री. डी. के. भुजबळ रापोसे, पोलीस अधीक्षक, राज्य महामार्ग सुरक्षा पथक, 
| पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण | मुंबई 
| विभाग, पुणे 


श्री. एस. आर. दिघावकर, रापोसे, 
पोलीस उपायुक्त , मुख्यालय, सोलापूर शहर 
| ३५ श्री. बी. जी. गायकर, रापोसे, 

पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण 


3४ समादेशक, भारत राखीव बटालियन, गट 
| क्र.१४, औरंगाबाद 


पोलीस अधीक्षक, भंडारा 


विभाग,पुणे 
३६ | श्री. आर. एस. खैरे, भापोसे, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
पोलीस अधीक्षक, परभणी नागपूर (रिक्‍त पद) (संवर्ग पद) 
| ३७ | श्री. एस.एम.वाघमारे, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, वर्धा 
| पोलीस उपायुक्त, मुख्यालय, औरंगाबाद 
३८ | श्री. कैसर खलिद, भापोसे, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई (संवर्ग पद) 


| पोलीस उपायुक्त, पश्‍चिम रेल्वे, मुंबई 


३९ | श्री. अनिल कुंभारे, रापोसे, पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई (असंवर्ग पद) 
पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर | 


| ४० [ai एस. जी. दाभाडे, रापोसे, समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.६, धुळे 


| पोलीस उपायुक्‍त, वाहतूक शाखा, ठाणे | 

४१ | श्री. एस. डी. ऐनपुरे, रापोसे, अपर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर र 
पोलीस उपायुक्‍त, परि-४, उल्हासनगर, ठाणे 
शहर | 
४२ श्री. जे. डी. सुपेकर, रापोसे, समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.१०, सोलापूर 

पोलीस उपायुक्‍त, परि-४, पुणे शहर (Raa पद) 

४३ श्री. कैलास कणसे, रापोसे, पोलीस उपायुक्‍त, नागपूर (असंवर्ग पद) (Raa 
| अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ पदो 
श्री. पंजाबराव उगले, रापोसे, | अपर पोलीस अधीक्षक, बीड (रिक्‍त पद) 
पोलीस उपायुक्त, आर्थिक गुन्हे शाखा,मुंबई 
aoe य eee पोलीस अधीक्षक, | पोलीस उपायुक्त, वाहतूक शाखा, नवी मुंबई 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, नवी मुंबई (Raa पद) 
श्री. व्ही.जी.मगर, रापोसे, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
अपर पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रा.) पुणे 


| ४४ 


| ४५ 


7 


LA Se 


D \new pol-\TRANSFE&POSTING'G RCR205 10 SP GT 28 05 2016 lwp 


श्री. आर.आर. बनसोडे, रापोसे, 


अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची नियुक्‍ती 


पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, मुंबई 


श्री. एस.व्ही.मोहिते, रापोसे, 
पोलीस उपायुक्‍त, परि-२, बृहन्मुंबई 


(sh. मिलींद भारंबे, भापोसे, 
पोलीस उपायुक्‍त, परि-४, बृहन्मुंबई 


नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर (असंवर्ग पद) 


प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ (रिक्‍त 
पद) 
पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रा.) 


पोलीस उपायुक्‍त, परि-१, बृहन्मुंबई 


| श्री. विश्वास नांगरे - पाटील, भापोसे, 


पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रा.) 


| श्री. मकरंद रानडे, भापोसे, 
| नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत 


' श्रीमती शारदा निकम, भापोसे, 
णा ee अपर पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर 


पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर (संवर्ग पद) 


| पोलीस उपायुक्त, मुंबई शहर (संवर्ग पद) 


| श्री. महेश पाटील, रापोसे, 
____ पोलीः पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर 


| श्री. अजित पाटील, भापोसे, 
पोलीस उपायुक्त, परि-१२, बृहन्मुंबई 


' श्री. संजय बॅनजी, रापोसे, 

पोलीस उपायुक्‍त, परि-१२, बृहन्मुंबई 
श्री.अशोक देशभ्रतार, भापोसे, 
पोलीस उपायुक्‍त, परि-१, ठाणे शहर 


= af आर. एम. व्हटकर, भापोसे, 


पोलीस उपायुक्‍त,परि-७,बृहन्मुंबई 
' श्री. संजय जाधव, रापोसे 


श्री. जय जाधव, रापोसे 
! पोलीस अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा, 
__ विभाग,पुणे 


fo 


afl, अब्दूर रहमान,भापोसे 


उपायुक्‍त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग,पुणे 


0.00 आत पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,सोलापूर 


२. 


| श्री. ज्ञानेश्वर चव्हाण, रापोसे 
| पोलीस अधीक्षक, सी.आय.डी.,, पुणे | 


पोलीस अधीक्षक, सी.आय.डी., नवी मुंबई 


| उपायुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई 
समादेशक, रा.रा.पो.ब.गट क्र.७, दौंड 
पोलीस उपायुक्त, रेल्वे (पश्‍चिम), मुंबई (संवर्ग 
ST अधिक्षक, परभणी 
पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर (असंवर्ग पद) 


पोलीस अधिक्षक, जालना 


पोलीस अधीक्षक, रेल्वे, पुणे (संवर्ग पद) 


| पोलीस उपायुक्‍त, पुणे शहर 


सध्या राज्यात ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणूकीच्या 
अनुषंगाने संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हापंचायत सामितीच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू आहे. 
त्यानुसार प्रस्तावास राज्य निवडणूक आयोगाची पुर्व मान्यता घेण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने 
आचारसंहिता लागू असलेल्या जिल्ह्यातील मुळ रहिवाशी असलेल्या अधिकाऱ्यास त्या जिल्हयात 
बदलीने किंवा पदोन्नतीने नियुक्ती देण्यात आलेली नाही याची खातरजमा करण्यात यावी, तसेच 
सर्व संबंधित अधिकारी दिनांक ०७.०६.२०१० पुर्वी आपापल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होतील 
याची दक्षता घ्यावी. 


13 new pal- | TRANSFE&POSTING'G ९( ९20६ 19 SP GT 28.05 2010 Iwp 


आल 


३. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य. मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


४. उपरोक्त अधिका-यांच्या सध्याच्या पदस्थापनेबाबत अथवा नविन नियुक्तीच्या 
ठिकाणाबाबत मा.न्यायालयाचे किंवा न्यायाधिकरणाचे काही आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन 
पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


vy शि 
Ae an 
ग ( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 


* महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

* मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

* मुख्य सचिव यांचे सचिव. 

* मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

* अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

* संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

* अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

+ vert सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

* प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* कक्ष अधिकारी, पोल-१(अ), गृह fe, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (पोल-१) 


RAN SEE ६४१५५! (1-0: RUB IIR IG SP GE 2५६ 19 Dede hap 


